शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
या कार्यालयाचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र.: डीडीओ-२०२३/प्र.क्र.९९/उद्योग-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जून, २०२३ 


संदर्भ:- 9 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन आदेशा क्र.न्यायाप्र-२०१४/प्र.क्र.१८२/उद्योग-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन आदेशा क्र.पदोनि-२०१८/प्र.क्र.११५/उद्योग-४, 
दि.२२.११.२०२२ 


प्रस्तावना-: 


उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन 
संचालनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारितील व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या पदाचा 
अतिरिक्‍त कार्यभार संदर्भ क्र.०१ अन्वये श्री.मि.शां.शिंदे, व्यवस्थापक (गट-अ, राजपत्रित) यांच्याकडे 
सोपविण्यात आले होते. तद्नंतर संदर्भ क्र.०२ अन्वये श्री.मि.शां.शिंदे यांना व्यवस्थापक, शासकीय 
मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने शासकीय 
मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा-: 


श्री.मि.शां.शिंदे, व्यवस्थापक (गट-अ, राजपत्रित) यांना शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून देयकांवर स्वाक्षरी करण्यास महाराष्ट्र वित्तीय 
नियमावलीच्या तरतूदीनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदरचा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१९१२४५२२१२१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN 


(शाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर, 


शासन आदेश क्रमांकः डीडीओ-२०२३/प्र.क्र.९९/उद्योग-४ 


२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर, 

३. संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (कोषा-प्रश्‍ा-५) , मंत्रालय, मुंबई 

७. श्री.मिलिंद शांताराम शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
(*संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व WR संचालनालयामार्फत) 

८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


